सन 2022-23 आर्थिक वर्षासाठी, जिल्हा परिषद तसेच 
मान्यता प्राप्त खाजगी १००% अनुदानित पदावरील 
प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक 
विद्यालयातील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे ster 
व शासनाचा हिस्सा व कर्मचाऱ्यांच्या अशांदान यावरील 
व्याज रक्कम राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये वर्ग 
करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो- ३४२१/प्र.क्र.४९/टिएनटी - ६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, 
तारीख: २४ ऑगस्ट, २०२२ 


वाचा - 

१. area निर्णय क्र.अंनियो ३४१५/प्र.क्र. २७६/टिएनटी ६, दि. १९/०९/२०१९ 

२. झासन निर्णय क्र.अंनियो-३४२०/प्र.क्र.५५/टिएनटी ६, दि. ०४/०३/२०२१ 

३. झासन निर्णय क्र.अंनियो-३४२१/प्र.क्र.४९/टिएनटी ६, दि. २५/०३/२०२२ 

४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४/०४/२०२२ 
प्रस्तावना - 


जिल्हा परिषदा मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक 
विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेली परिभाषित अंशदान 
निवृत्ती वेतन योजना केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत समाविष्ट करण्याची कार्यपध्दती शाळेय शिक्षण 
विभागाच्या संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये विशद केली आहे. जिल्हा परिषद तसेच मान्यता प्राप्त खाजगी 
अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची 
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत जमा झालेली रक्कम राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेखाली वर्ग 
करण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याकरिता संदर्भ क्र. २ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. सन २०२१-२२ 
आर्थिक वर्षामध्ये रु. ९०६१,४७,८० हजार इतकी अनुदानापैकी ५०% रक्कम वितरीत करण्यास संदर्भ क्र. ३ अन्वये 
मंजूरी देण्यात आली होती. सन २०२२-२३ मध्ये लेखाशिर्ष ८३४२०२५७, ८३४२०२६६, ८३४२०२७५ मधील 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून संदर्भ क्र. ४ नुसार निधी वितरीत करण्यात आला आहे. आता वित्त विभागाने दिलेल्या 
FORA 3820249, ८३४२०२६६ या लेखाशिर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून ५०% निधी व ८३४२०२७५ या 
लेखाशिर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून २१% निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ नुसार तरतूद करण्यात आली 
आहे. सदर तरतूदीमधून रकाना क्र.४ नुसार एकूण रु. १७९१,१७,९३ हजार (रुपये एक हजार सातशे एक्याण्णव 
कोटी सतरा लाख STV हजार फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS) द्वारे आयुक्‍त, शिक्षण, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना खालील विवरणपत्रानुसार वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो- ३४२१/प्र.क्र.४९/टिएनटी - ६ 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नाव व लेखाशीर्ष सन २०२२-२३मध्ये | वितरीत करावयाचा 
मागणी क्रमांक अर्थसंकल्पित निधी निधी 
सन २०२२-२३ 
शिडी २ ३ ४ 

जी-९९, ८३४२- इतर ठेवी, ००- इतर ठेवी, ११७- शासकीय 

कर्मचाऱ्यांकरिता परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना,००- 

परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना, (००)(११), मान्यताप्राप्त ती 


र व अनुदानित प्राथमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची २३४,४७,०० 
जमा झालेली रक्कम राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेखाली वर्ग करणे 
(अनिवायी, (८३४२०२५७) 


(५०%) 


जी-९९, ८३४२- इतर ठेवी, ००- इतर ठेवी, ११७- शासकीय 
कर्मचाऱ्यांकरिता परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना, ००- 
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना, (००(१२), मान्यताप्राप्त व 
२ | अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक झाळेतील शिक्षक व|  २६६१,१३,०५ 
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची जमा झाळेली रक्कम राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन 
योजनेखाली वर्ग करणे (अनिवार्य), (८३४२०२६६) 


१३३०,५६,५२ 


(५०%) 


जी-९९, ८३४२- इतर ठेवी, ००- इतर ठेवी, ११७- शासकीय 
कर्मचाऱ्यांकरिता परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना, ००- 
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना, (००)(१३), जिल्हा 


eer 83,30,89 
३ | परिषदेकडील शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची जमा | १६३५,१३,८६ : 8 
झालेली रक्कम राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेखाली वर्ग करणे क 
(अनिवार्य), (८३४२०२७५) 
एकूण ४५३०७३९१ १७९१,१७,९३ 


२. सदर खर्च वरील विवरणातील संबंधित लेखाशीर्षातून सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत 
करण्यात आलेल्या संबंधित लेखाशिर्षाच्या उपलब्ध तरतूदीतून भागवावा. तसेच मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च 
होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 

३. सदर निधी वितरीत करण्याबाबतची कार्यवाही शासन निर्णय क्र. ३४१५/प्र.क्र.२७६/टिएनटी ६, 
दि.१९/०९/२०१९ मधील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात यावा. 

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व अनौपचारिक संदर्भ क्र. ७५६/२०२२/ व्यय ५, दि.२५/०७/२०२२ 
अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो- ३४२१/प्र.क्र.४९/टिएनटी - ६ 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८२४११३९११२९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


TUSHAR VASANT 
MAHAJAN recut 
(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, मुंबई 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 
qo. मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक 
११. मा. राज्यमंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक 


१२. अप्पर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 
१४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 
१५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१७. स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१८. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 
१९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२०. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२१. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 
२२. सहसचिव / उपसचिव (विद्यार्थी विकास / शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेतर / प्रशासन / समन्वय / अर्थसंकल्प / 
क्रीडा) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२३. शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य. / प्राथमिक / प्रौढ व अल्पसंख्यांक / SCERT / महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद) 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२४. अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२५. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचाळक 
२६. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 
२७. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ) 
२८. सर्व अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक) 
२९. वित्त विभाग (व्यय-५ / व्यय-१४ / अर्थसंकल्प - २) मंत्रालय, मुंबई 
३०. सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३१. निवड नस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी ३ 


